महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक:-अप्रदा- १७२३/ प्र.क्र.१६८/१३स, 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, 

मादाम कामा मार्ग, 

हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ :-१. शासनाचा क्रमांक:- GHW १२२३/ प्र.क्र.१३२/१३स, दिनांक २८ जून,२०२३ 
रोजीचा आदेशा. 
२. श्री.बबबनराव विठ्ठलराव शिंदे, वि.स.स. यांचे दिनांक १६.०७.२०२३ रोजीचे पत्र. 
३.राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा.क्र. 
रासनिप्रा/ कक्ष-पुणे ४/ सोळापूर/ करमाळा शि.पत/ ५६३१/२०२३ दिनांक 
०९.०८.२०२३ रोजीचे पत्र. 


आदेशा 
ज्याअर्थी, राज्यात ३० जून नंतर पर्जन्यमानाचे स्वरूप जास्त असल्याने उद्भवणारी नैसर्गिक 


आपत्ती, पावसामुळे जनजीवन व वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होण्याची शक्यता तसेच, सदर 


परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यास लागणारा कालावधी विचारात घेता जास्तीत जास्त मतदारांना 


निवडणूकीमध्ये सहभाग नोंदवता यावा यासाठी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील 


कलम १५७ अन्वये शासनास प्राप्त असलेल्या अधिकारात कलम ७३कक मधील तरतूदीला सुट 


देवून २५० किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था तसेच, 


ज्याप्रकरणी मा.सर्वोच्च / मा.उच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेशीत केळे आहे अशा 


सहकारी संस्था वगळून तसेच, ज्या सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पुर्ण झाली आहे परंतु, 


अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड होणे बाकी आहे sa संस्था वगळून, राज्यातील सर्व सहकारी 


संस्थांच्या निवडणूका या आदेझाच्या दिनांकापासून ज्या टप्प्यावर असतील त्या टप्प्यावर दिनांक 


३० सप्टेंबर, २०२३ पर्यंत संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील आदेशान्वये पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत, 


ज्याअर्थी, करमाळा तालुका प्राथमिक शिक्षक सह. पतसंस्थेच्या व्यवस्थापन समितीची 


निवडणूक दिनांक ०१.०५.२०१६ रोजी झाली असून, सदर संस्था दिनांक ०१.०३.२०२२ पासून 


निवडणूकीस पात्र आहे. सदर संस्थेची सदस्य संख्या ५८५ असून निवडणूक लढविण्यासाठीच्या 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेशा क्रमांकः अप्रदा- १७२३/ प्र.क्र.१६८/१३स 


एकूण जागांची संख्या ही ११ आहे. तसेच सोलापूर जिल्ह्यात पाऊसकाळ कमी असल्याने सदर 


संस्थेचा पुर्व नियोजित निवडणूक कार्यक्रम सुरू करणे यथोचित होईल, 


त्याअर्थी, सदर संस्था दिनांक ०१.०३.२०२२ पासून निवडणूकीस पात्र असणे व सोलापूर 


जिल्ह्यातील पाऊसकाळ कमी असल्याची बाब विचारात घेता करमाळा तालुका प्राथमिक शिक्षक 


सह. पतसंस्थेचा उर्वरित निवडणूक कार्यक्रम चाळू ठेवण्यास या आदेशान्वये शासनाची मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०९२६११२५३२२८०२ आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIL JAYRAM CHAUDHRY 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f26cf80358fa3 1 33e4d85ddac30ae54b06c63743fd551 


Odc0ebca082b6c483ce, postalCode=400032, st=Mah. hi 


CHAUDHRY / seems 
(अनिल ज. चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. सचिव, राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, पुणे. 
४. जिल्हा उपनिबंधक/ उपनिबंधक, सहकारी संस्था सोलापूर. 
५. निवडनस्ती, कार्यासन १३-स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


